भिवंडी कल्याण शिळफाटा रस्त्याचे 
बांधकाम व रुंदीकरण करण्यासाठी 
भूसंपादन तसेच भूसंपादन मोबदला या 
अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठी समितीने 
गठण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक-२०१८/प्र.क्र.१५९/रस्ते-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ मे, २०२२ 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्रमांक : बैठक-२०१८/प्र.क्र.१५९/रस्ते-८, दि. ०३.११.२०१८ 


प्रस्तावना :- 


ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी कल्याण शिळफाटा या २१ कि.मी. रस्त्याचे बांधकाम व 
रुंदीकरण सन १९९०-९१ पुर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत व सन १९९१-२००० साली 
बांधकाम व रुंदीकरण कल्याण डोंबिवली व ठाणे महानगरपालिकेमार्फत करण्यात आले 
असल्याबाबतची तपासणी करून, याबाबतचे भूसंपादन व भुसंपादनाचा मोबदला बाधीत 
भुधारकांना व शेतकऱ्यांना देण्यात आला किंवा कसे याची चौकशी करण्याकरीता चौकशी 
समितीचे गठन करण्याबाबत झासनाने निर्णय संदर्भिय शासन निर्णय दि. ०३.११.२०१८ अन्वये 
घेतला होता. 


शासन निर्णय :- 

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी कल्याण शिळफाटा या २१ कि.मी. रस्त्याचे बांधकाम व 
रुंदीकरण सन १९९०-९१ पुर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत व सन १९९१-२००० साली 
बांधकाम व रुंदीकरण कल्याण डोंबिवली व ठाणे महानगरपालिकेमार्फत करण्यात आले 
असल्याबाबतची तपासणी करून, याबाबतचे भूसंपादन व भुसंपादनाचा मोबदला बाधीत 
भुधारकांना व शेतकऱ्यांना देण्यात आला किंवा कसे याबाबत तपासनी करुण निर्णय घेण्यासाठी 
संबंधित दिनांक ०३.११.२०१८ चा शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन आता खालीलप्रमाणे सुधारित 
समिती गठन करण्यात येत आहे. 


| जिल्हाधिकारी, ठाणे अध्यक्ष 
अधिक्षक अभियंता, सा.बां. विभाग, ठाणे सदस्य 
अधिक्षक अभियंता, म.रा.र.वि.म. (मर्या), मुंबई सदस्य सचिव 
महाव्यवस्थापक, भूमी व सर्वेक्षण, म.रा.र.वि.म. (मर्या, | सदस्य 
मुंबई 
अधिक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे सदस्य 
अधिक्षक, भूमी अभिलेख, कल्याण सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१८/प्र.क्र.१५९/रस्ते-८ 


उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (समन्वय अधिकारी) ठाणे | सदस्य 
प्रांत अधिकारी ठाणे, सदस्य 
प्रांत अधिकारी, कल्याण सदस्य 
प्रांत अधिकारी, भिवंडी सदस्य 


समितीचे अध्यक्ष आवश्‍यकतेनुसार निमंत्रित सदस्य यात अंतर्भूत करु हाकतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०५१३१६२७००१७१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व॒ नावाने. | 
PRASHANT Reh eM ee 


5९ '44270136, 


3544207 7 

DATTATRAYA 25¥ 8DC02! DESCOAC33B6DCS5EF4E61 

2934BEEDB4FFB3C863 015, st= MAHARASHTRA, 

serialNumber=c1053: 165Sbf0c5192a35fe6b1a80 
N A O G H A R E f0c9229a6df80ecdce19, cn=PRASHANT DATTATRAYA NAOGHARE 

Date: 2022.05.13 16:28:46 +05'30° 

. 
(प्रशांत द. नवघरे) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 

मुंबई 

६) मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७) मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय,मुंबई 

८) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

९) जिल्हाधिकारी, ठाणे 

qo) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५० 

११ आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे 

१२) आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण 

१३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां. विभाग, ठाणे 

१४) अधिक्षक अभियंता, म.रा.र.वि.म. (मर्या, मुंबई 

१५) अधिक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे व कल्याण 

) 

) 

) 

) 


१६) उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (समन्वय अधिकारी, ठाणे 

१७) प्रांत अधिकारी ठाणे, भिवंडी व कल्याण 

१८) महाव्यवस्थापक, भूमी व सर्वेक्षण, म.रा.र.वि.म., मुंबई 

१९) निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


